नवी दिल्ली येथे दि.२६ ते २९ फेब्रुवारी, २०२४ 
दरम्यान आयोजित BHARAT TEX-2028 या 
कार्यक्रमामध्ये राज्य शासनाने सहभागी 
होण्यासंदर्भात प्रशासकीय आदेश निर्गमित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: धोरण-२०२४/प्र. क्र.५०/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १६ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा:- 


१. शासन निर्णय, सहकार, पणन व FAST विभाग क्र.धोरण-२०२३/प्र.क्र.८१/ 
टेक्स-५, दि.०२ जून, 2023. 

२. शासन निर्णय, सहकार, पणन I TAT विभाग क्र.धोरण-२०२३/प्र.क्र.१०६/ 
टेक्स-५, दि.०३ नोव्हेंबर, २०२३. 

३. सचिव, Ta मंत्रालय,भारत सरकार यांचे दि.०६.११.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


भारत सरकारच्या वस्त्रोयोग मंत्रालयाच्या पाठिंब्याने भारतीय वस्त्रोद्योग निर्यात 


प्रोत्साहन परिषदेच्या संघटनेने नवी दिल्ली येथे दि.२६ ते २९ फेब्रुवारी, २०२४ दरम्यान 


BHARAT TEX-202% चे आयोजन केले होते. सदर कार्यक्रमात राज्य शासनाने सहभागी 


होण्यासाठी मा.मुख्यमंत्री महोदयांची मान्यता प्रदान केली आहे. सदर मान्यतेनुसार नवी दिल्ली 


येथे दि.२६ ते २९ फेब्रुवारी, २०२४ दरम्यान आयोजित BHARAT TEX-2028 या 


कार्यक्रमामध्ये राज्य शासन State Partner म्हणून सहभागी झालेले आहे. सदर कार्यक्रमात 


राज्य शासनाने सहभागी होण्यासंदर्भात कार्योत्तर प्रशासकीय आदेडा निर्गमित करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त प्रस्तावनेमध्ये नमूद केल्यानुसार भारत सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या 


पाठिंब्याने भारतीय वस्त्रोद्योग निर्यात प्रोत्साहन परिषदेच्या संघटनेने नवी दिल्ली येथे दि.२६ ते 


२९ फेब्रुवारी, २०२४ दरम्यान आयोजित BHARAT TEX-2028 या कार्यक्रमामध्ये राज्य 


झासन निर्णय क्रमांकः धोरण-२०२४/प्र. क्र.५०/टेक्स-५ 


शासनाने सहभागी होण्यासंदर्भात तसेच खर्चास कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


२. BHARAT TEX-2028 या कार्यक्रमासाठी होणारा खर्च खालील नमुद केलेल्या 


लेखाशिर्षामधून भागविण्यात येईल. 
“मागणी क्रमांक व्ही-२, 
२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, 


(००)(११०), संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, 


(०३)(०५) वस्त्रोद्योग विभागाचा प्रशासकीय खर्च, वस्त्रोच्योग धोरण २०२३-२८ च्या 


अंमलबजावणीच्या संबंधित खर्च, प्रचार- प्रसिध्दी, प्रकल्प व्यवस्थापन एजन्सी संबंधित खर्च व 


इतर आनुषंगीक खर्चासाठीची योजना (२८५१ ७४६३) ३३ अर्थसहाय्य” 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०९१६१४४५२८२३८०२ 


असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात आला आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


PRAMOD 
GANPATRAO PAWAR 


(प्रमोद पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधी व न्याय) महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (वस्नोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त (TAN), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 

संचालक (रेशीम),रेशीम संचालनालय, नागपूर. 


Cc A AD -5 


o~ 
ae 
. 


one GS & 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः धोरण-२०२४/प्र. क्र.५०/टेक्स-५ 


१०.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र- १, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
११. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१२. अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 

१३. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई. 

१४. वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१५. अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

१६. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (३ प्रती), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१७. वस्त्रोद्योग विभागातील सर्व कार्यासने. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


